RNINo . MAHBIL 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ९ ] 


शुक्रवार , जुलै ६, २०१८ / आषाढ १५, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


, 


संदर्भ : ( १) शासन निर्णय क्र . सा . प्र . वि . क्र . विकाअ-२००७/ ४४० /प्र . क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 

( २) शासन शुद्धीपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ -२००७/प्र . क्र . ३८ ९/ ५ , दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( ३) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . न्यायप्र-२०० ९ / प्र. क्र . १७४/५, दिनांक २२ एप्रिल २०० ९ . 
( ४ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ-२००८/ प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ५) शासन परिपत्रक क्रमांक विकाअ-२०० ९ / प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २०० ९ . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ-२०१०/ १५५० /प्र . क्र . ४८७/५, दिनांक ३१ जानेवारी २०१० . 
( ७ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र . विकाअ-१११५/ प्र . क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 
( ८) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ -१११६/ ८८/ प्र. क्र . ५३/ का . ५, दिनांक २० जून २०१६ 


रोजीचे पत्र . 


- 


क्रमांक पगम / एसआर-१०/ २०१८ .-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , नवल किशोर 
राम , जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा , पुणे , आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारप्राप्त 
व्यक्तींची "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या 
७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही 
मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित 
पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी , पुणे यांचे कार्यालयापुढे तात्काळ परत करणेची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी 
अधिकाऱ्याची राहील . 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी , पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.- 

( एक) साक्षांकनाचे काम.--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 


( १) 


एच -२१४ , भाग एक - असा. ( पु. वि . पु. ) ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक 


-पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै, २०१८ / आषाढ १५, शके १ ९ ४० 


कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . 


राजपत्रातील 


नाव 


पत्ता 


क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


३१ 


श्री . भगवान बाबुराव श्राद्ध 


३२ 


२ 

३ 


श्री . सुनिल रघुनाथ अधाटे 
श्री . राजाराम हरबा वंजारी 


३३ 


४ 


३४ 


श्री . रामराजे पांडुरंग बेंबडे 
श्री . बाबुराव सुतराम पाटील 


५ 


३५ 


रा. धनश्री, प्लॉट नंबर ५२५ , सेक्टर नंबर २१, यमुनानगर , 
निगडी, पुणे. 
रा. प्लॉट नंबर ४- बी , सेक्टर २६, निगडी प्राधिकरण , पुणे. 
रा . अरिहंत हाईट्स , से . नं . १६ , प्लॉट नंबर ३८/१ , राजे 
शिवाजी नगर , चिखली प्राधिकरण , चिंचवड , पुणे . 
रा . ४/३५२, पंचवटी सोसायटी , शरदनगर , चिखली, पुणे. 
रा . एकता ए. हौ . सोसा. , आर . एच . १५/२, संभाजीनगर, 
चिंचवड , पुणे . 
रा . माधुरी निवास, स . नं . ७, गुरुदेवनगर , आकुर्डी, 
रा. २०/५, लक्ष्मीनारायण सोसायटी , महात्मा फुलेनगर , चिंचवड , 
पुणे . 
रा . कौशल्य सोसायटी, बिल्डिंग नं . ६ ९/ १ , सेक्टर नंबर १८ , 
महात्मा फुलेनगर, चिंचवड , पुणे . 
रा. स . नं . ८७, प्लॉट नंबर २२८ , स्वप्नपूर्ती सोसा. सुरक्षानगर 
जवळ , हडपसर , पुणे. 
रा . शिवाजी मराठा सोसा., से. नं . ४ , मोशी, पुणे. 


६ 


३६ 


श्री . उद्धवराव सोपान कुंभार 
श्री . विलास देवबा रूपटके 


७ 


३७ 


८ 


३८ 


श्री . महादेव धोंडीबा व्हरकट 


९ 


३ ९ 


श्री . भिमराव रामभाऊ लोंढे 


१० 


४० 


श्री . अशोक श्रीरंग यादव 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे , ५ जुलै २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


